एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत 
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी 
सेविका या मानधनी कर्मचाऱ्यांना सन २०२०-२१ या 
वित्तीय वर्षासाठी “भाऊबीज भेट” रक्कम मंजूर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.२४९/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक-१३ नोव्हेंबर, २०२०. 
संदर्भ:- १. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय,क्र.एबावि-२०१७/प्र.क्र.१०३/का.६,दि.२३ फेब्रुवारी २०१८. 
२. महिला व बाळ विकास विभाग,शासन निर्णय, क्र.एबावि-२०२०/प्र.क्र.२४९/का.६,दि.१२ नोव्हेंबर, २०२०. 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन w.2 येथील शासन निर्णय क्रमांक-एबावि-२०२०/प्र.क्र.२४९/का.६, 
दि.१२.११.२०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.४ येथील “आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी कार्यरत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका 
यांना PEMS प्रणालीव्दारे भाऊबीज भेट अदा करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी.” 

याऐवजी 

“आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी ग्रामीण व 
आदिवासी प्रकल्पांकरिता संबंधित जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद व नागरी प्रकल्पांकरिता 
संबंधित बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी प्रकल्प यांना अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर सदर निधी 
उपलब्ध करावा. त्याचप्रमाणे ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पांकरिताचा निधी संबंधित जिल्हा कार्यक्रम 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, ग्रामीण/ आदिवासी यांना उपलब्ध करावा. 
त्यानुसार संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या स्तरावरुन आहरित केलेला निधी अंगणवाडी 


सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या बॅँक खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही करावी.” 
असे वाचावे. 


सदर झासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥॥990॥9.9०५/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११३१५०५२२७१३० असा आहे. हा 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA 
SITARAM JARANDE 


(र.सि. जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.२४९/का.६ 


मा.मंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 

आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास ,पुणे 


Nn SMHS ०८ WwW AN 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


१०) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

११) सर्व विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग 

१२) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
१३) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/नागरी/आदिवासी प्रकल्प) 
१४) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 

१५) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व परिक्षा), मुंबई /नागपूर 

१६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१७ महिला व बाल विकास विभागातील सर्व कार्यासने 

१८) निवड नस्ती (कार्यासन ६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


